मोटार परिवहन विभागातील तांत्रिक पर्यवेक्षण आणि 
प्रशासकिय नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या तांत्रिक 
अधिकाऱ्यांच्या ६२ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/ प्र.क्र.४१/ पोल-४ 
दुसरा मजला मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र. एमआयएस १३१८/ प्र.क्र.४१/ पोल-४, दि.१५.०३.२०१८ 
२) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व सं.),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र. 
पोमसं/२६ब/तांत्रिक अधिकारी/मु.वा./ पो-४/६१/२०१२, दि.२४.०८.२०१८. 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दि.०७.०९.२०१८. 


शासन निर्णय :- 

पोळीस दलातील घटक कार्यालयातील या कार्यासनाशी संबंधित अस्थायी पदांना वित्त 
विभागाच्या सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच वरील संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयान्वये मोटार परिवहन विभागातील तांत्रिक पर्यवेक्षण व प्रशासकीय नियंत्रणासाठी 
निर्माण केलेल्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या ६२ अस्थायी पदांना दि.०१.३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ 
पर्यंत अटींच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त नमूद संदर्भ 
क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 
उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये अपर पोलीस महानिरीक्षक (नि.व स.),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांच्या कार्यालयातील ६२ अस्थायी पदांना दि.१.१०.२०१८ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 
शासन मान्यतेसाठी सादर HOS आहे.त्यानुसार,सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
मोटार परिवहन विभागाच्या कार्यालयातील एकूण ६२ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 

१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ Rat 

नाही व अस्थायी पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूर केलेली आहेत 

त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७/०९/२०१८ 

नुसार विहित केलेल्या अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे 

कार्यवाही करण्यात येईल. 

३) दरम्यानच्या काळात अस्थायी पदांच्या सुधारीत आकृतीबंध निश्चिती करण्याकरीता 

कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. तसेच, सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने 

वित्त विभागास सादर करण्याचे नियोजन करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना 

संबंधितांना द्याव्यात. त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्यांचा प्रश्न निर्माण 

झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस sya, Jessy यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस १३१८/ प्र.क्र.४१/ पोल-४ 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग,मागणी क्रमांक : बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोळीस- १०८-राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) शहर WSR (०२) (69) आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३ सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि. ०७.०९.२०१८ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०१६१४१२५७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
जर ‘ Digitally signed by Sunil J Sovitkar 
S uni | च 5 ovit ka | DN: CN = Sunil J Sovitkar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2018.10.10 16:22:12 +05'30' 


(सु.ज.सोवितकर) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, मोटार परिवहन विभाग, म. रा. पुणे. 

३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

४. पोलीस उपायुक्त, मोटार परिवहन, मुंबई 

५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 

६. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (पोळ-१/ पोळ-१अ/ पोल-३/ पोल-५अ/ 
पोल-५ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती/ गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/प्र.क्र. ४१/पोल-४, दि.०८.१०.२०१८ सोबतचे विवरणपत्र 


महानिरिक्षक, मोटार परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ६२ अस्थायी पदांना मुदतवाढीबाबत. 


अ. प्रस्तावित पदांचे पदनाम पद । पद निर्मितीचा शासन मागील मुदतवाढीचा शासन निर्णय 

क्र. संख्या निर्णय क्र. दिनांक क्रमांक व दिनांक 

ae पोलीस उपमहानिरिक्षक/ अपर पोलीस आयुक्‍त (तांत्रिक) Q | a. क्र. एमटीएस शासन निर्णय क्र. एमआयएस 
०३११/प्र. क्र. ५१३/ १३१८/प्र.क्र. ४१/पोल-४, 

2 | अपर पोलीस अधिक्षक (तांत्रिक) ४ | पोल-५, दि. दि.१५.०३.२०१८ 
०२.०५.२०१२ 

३ | पोलीस उपअधीक्षक (तांत्रिक)// सहायक पोळीस आयुक्‍त (तांत्रिक) ६ 

४ | पोलीस निरिक्षक (तांत्रिक) २० 

५ | पोलीस उप निरिक्षक (तांत्रिक) ३० 

एकूण ६२ 


